आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग १-संवंर्गातील विधी 
अधिकारी व सहायक आयुक्त/ वरिष्ठ संशोधन 
अधिकारी/ प्रकल्प अधिकारी(श्रेणी-२) पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२११९/प्र.क्र.२६/का. १५. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- 9) शासन आदेऱ, आदिवासी विकास विभाग क्र. आस्था- २०१५/ प्र.क्र.२०८/का.१५, 
दि.०३/०९/२०१५ 
२) शासन आदेश, आदिवासी विकास विभाग क्र. आस्था- २०१६/प्र.क्र.२६/का.१५, 
दि.१९/०७/२०१६ 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या आदिवासी विकास सेवेतील 
वर्ग-१ संवर्गातील विधी अधिकारी (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१००-.- ग्रेड पे ६६००) या पदावरील व 
सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१००- ग्रेड पे ५४०० या 
पदावरील खालील नमूद अधिकाऱ्यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला आहे. 
त्यामुळे त्यांचा परिवीक्षाधीन काळावधी खाळील विवरणातील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती नियमित स्वरूपात पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


a. । अधिकाऱ्याचे नाव , पदनाम व | कार्यभार धारण | परिवीक्षा परिवीक्षा 
क्र कार्यालय केल्याचा कालावधीत ।कालावधी पूर्ण 
दिनांक उपभोगलेली केल्याचा दिनांक 
अर्जितरजा 
१ | २ ३ | ४ 4 


i श्री.वेजयकुमार बेंबाळगे, विधी | दि.०७.०९.२०१५। ag fea । दि.१५.१०.२०१७ 
अधिकारी, अनुसूचित जमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
कार्यालय, औरंगाबाद 

2.  श्री.विनोद पंडीत, विधी अधिकारी | दि.०४.१२.२०१५ | ४२ दिवस । दि.१४.०१.२०१८ 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी समिती कार्यालय, 
गडचिरोली 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२११९/प्र.क्र.२६/का. १५. 


श्री.सुदर्शन नगरे, सहायक आयुक्त, 
अपर आयुक्तालय, आदिवासी 
विकास, ठाणे 


दि.१६.०८.२०१६ 


४ दिवस 


दि.२४.०८.२०१८ 


श्रीमती salle अहिरराव, 
सहायक आयुक्त, आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक 


दि.२१.०७.२०१६ 


२९६ दिवस 


दि.३१.०५. २०१९ 


श्री. गजानन bs, प्रकल्प 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प कार्यालय, 
औरंगाबाद 


दि.०१.०८.२०१६ 


निरंक 


दि.३१.०७.२०१८ 


सदर शासन ASST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०११५०६५०४०२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 
DN: c=IN, 


GOV! N D MAHADEO 2.5.4.20=93cbea44cdf3d68abe 1 200a967fe5ac93d28b63 1 46be4c3¢432 
£21653b6féba, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI 
erialNumber=301 866cb28a1109fa37f9b2b3be066426406ccfe599d4017 

MAI N KAR £33195279f8ae8c13, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, 

-GOVIND MAHADEO MAINKAR 
Date: 2019.08.01 15:13:39 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य -१,मुंबई 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१, मुंबई 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य -२,नागपूर, 


र्‌, 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 


. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 


. सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास ठाणे / नाशिक / अमरावती/ नागपूर 


सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
१०.जिल्हा कोषागार कार्यालय, गोंदिया/सोलापूर, 
११.संबंधित अधिकारी, 
१२.निवड नस्ती का.१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


